केज,जि.बीड येथील जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यांना "कार्यालय प्रमुख" 
व "आहरण व संवितरण अधिकारी", म्हणून 
घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीडीओ २०२३/प्र.क्र.१३३/का.१२ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक :-०३ जुले, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०/का-१२, 

दि.०२ फेब्रुवारी,२०२३. 

२) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(१)/का-१२, 
दि.३१ मे,२०२३. 

३) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(२)/का-१२, 
दि.३१ मे,२०२३. 

४) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(३)/का-१२, 
दि.३१ मे,२०२३. 

५) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(४)/का-१२, 
दि.३१ मे,२०२३. 

६) शासन शुध्दीपत्रक विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(१)/का-१२, 
दि.०९ जून,२०२३. 

७) शासन शुध्दीपत्रक विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(२)/का-१२, 
दि.०९ जून,२०२३. 

८) शासन शुध्दीपत्रक विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(३)/का-१२, 
दि.०९ जून,२०२३. 

९) शासन शुध्दीपत्रक विधि व न्याय विभाग सीआरसी २०१८/प्र.क्र.१८०(४)/का-१२, 
दि.०९ जून,२०२३. 

qo) उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे No.B(W)A-9292/2006/9360/30804, 
दि.२८ जून,२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये केज, जि.बीड येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयासठी पद निर्मिती करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ ते ९ येथील शासन अधिसूचनेन्वये 
दि. १८ जून, २०२३ पासून सदर न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.१० येथील 
दि. २८ जून, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगानेजिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, केज.जि.बीड यांना " कार्यालय 


anes निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२३/प्र.क्र.१३३/का.१२ 


प्रमुख " तसेच, " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केज, जि.बीड येथे स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय या 
न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीडा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीडा, केज.जि.बीड यांना 
" कार्यालय प्रमुख " तसेच, "आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशा वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 
२. सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम भाग २, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
च्या भाग पहिला, उपविभाग एक मधील अ.क्र.तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २, अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
डर सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकतेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०७०३१८१९३५३७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD. 

Vi LAS VASA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e019c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042be5b12 
5aa482fc17, postalCode=400032, st=M hi 


seriall ber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4768A 1 26C83ECB4 
4E84A8186EED4352A0, ‘VILAS VASANT GAIKWAD 
Date: 2023.07.03 18:39:53 +05'30' 


(विलास व्ही. गायकवाड) 
विधि सल्लागार- नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. प्रबंधक (निरिक्षणे-१/२), उच्च न्यायायळ, अपील शाखा, मुंबई 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड. 
३. जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, केज.जि.बीड 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,बीड 
५. उपकोषागर अधिकारी, केज, जि.बीड 
६. कक्ष अधिकारी, (व्यय-५/ आ.पु.क)वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी,का.२३, २४ व २५विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
८. का.१२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


